महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-ब) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या मुदतपूर्व, 
विनंती/ विशोष बदलीबाबत. 


शासन Seal क्रमांक :- इएसटी-१२२ ०/प्र.क्र.७३/राउशु-१, 


शासन आदेठा- 


मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 


दिनांक :- १० ऑगस्ट, २०२०. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या ४(५) मधील तरतुदीनुसार राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागातील निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-ब) या संवर्गातील wrists अधिकाऱ्याची, सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेने मुदतपूर्व, विनंती/ feats कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांची 
पदस्थापना खालील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
Le | 2 3 1४ 

a श्री. आर. के. | निरीक्षक, डी -विभाग, ठाणे हहर 

शिरसाट मे. असोसिएटेड ब्लेन्डर्स 
प्रा.लि., पुणे 

२ श्री. आनंद निरीक्षक, मे.मांजरा नांदेड BEX, नांदेड 
बळवंतराव चौधरी । स.सा.का.विलासनगर, लातूर 

3 श्री. अमजदखान | निरीक्षक, अंबेजोगाई, बीड देगलूर, नांदेड 
मेहमूदखान पठान 

४ श्री. दशरथ लक्ष्मण | निरीक्षक, भरारी पथक-१, मे. सागर डिस्टिलरीज, नाशिक 
जगताप अहमदनगर 

4 श्री. गजानन निरीक्षक, ई - विभाग, मुंबई भरारी पथक क्र.१, मुंबई उपनगर 
राजुरकर शहर 

६ श्री. गणेश रामचंद्र | निरीक्षक, चिखली, बुलढाणा 
गावंडे खामगाव बुलढाणा 

9 श्री. एस. ए. पाटील | निरीक्षक, सातारा इस्लामपूर, सांगली 

८ श्री. धनंजय भास्कर | निरीक्षक, मे. मुळा स.सा.का., । निरीक्षक, भरारी पथक क्र.२, 
लगड अहमदनगर अहमदनगर 

९ श्री. श्रीकांत | निरीक्षक, मे. विश्वासराव नाईक स.सा.का., 
दत्तात्रय हुनुंगरे इस्लामपूर, सांगली सांगली 

| ० _ श्री. आर. एस. | देगलूर, नांदेड उस्मानाबाद शहर 
कोतवाल 

Eas | १ श्री. ए. जे. कुरेशी । भरारी पथक, औरंगाबाद अ-विभाग, औरंगाबाद 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२०/प्र.क्र.७३/राउशु-१ 


१२ श्री. बापुसाहेब शा. | धुळे सीमा तपासणी नाका, हाडाखेड, 
महाडीक धुळे 
१३ श्री. सिद्धेश्वर बा. मे. पूर्णा स.सा.का., वसमत, मे. लोकमंगल माऊली इं. लि. 
सरकाळे जि.हिंगोली लोहारा, उस्मानाबाद 
१४ श्री. संताजी लाड । डी-विभाग, मुंबई हहर भरारी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५ श्री. आर. बी. पांडव | निरीक्षक, तुळजापूर, मे. युनायटेड ब्रेवरीज, वाळुंज- 
उस्मानाबाद औरंगाबाद 


२. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित अधिकाऱ्यांस सदर पदावर रूजू होण्यासाठी 
दि.१०.०८.२०२० (म.नं) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही 
आदेशाची प्रतिक्षा न करता बदली पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. सदरचे आदेश हे बदली तसेच 
कार्यमुक्तीचे आदेश असून आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी किंवा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र आदेशा 
निर्गमित करण्याची आव्यकता नाही. सदर अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याबाबतचा 
अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. या आदेशाची 
प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन/ भत्ते कोणत्याही परिस्थितीत 
या आदेशाच्या दिनांकापासून बदलीपूर्व कार्यालयाने आहरित करू नये. 


३. सदर आदेशातील अधिकाऱ्यांना कोणताही बदली भत्ता व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असणार 
नाही. 


५. बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी जर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी 
असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात 
येईल. 


ठ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००८१०११४२२९०४२९ असा आहे. हा शासन 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
YUVRAJ BAYAJI : cats 
AJETRAO al 
(यु. ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति: 
१) आयुक्‍त, राज्य उत्पादन झुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
३) सर्व विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्त, राउशु, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२०/प्र.क्र.७३/राउशु-१ 


४) सबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 
७ निवडनस्ती (राउझ्ु-१. 


KKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


